दहडतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, यांनी 
मा.मुंबई उच्च न्यायालयात डेथ कन्फर्मेशान fda 
क्र. ०२/२०१५ प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. राजा ठाकरे 
व सहायक विशेष सरकारी अभियोक्ता अँड. अवधुत 
चिमलकर यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२३/प्र.क्र.१५२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६.०९.२०२३ 


संदर्भ :- 

(१)विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ३२/४/किमी.जन./१६/अ ब्रँच, दिनांक ०८.१.२०१६ 
(२)वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
(3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय :- 
दहशतवाद विरोधी पथक पोलीस ठाणे, यांनी मा.मुंबई उच्च न्यायालयात डेथ कन्फर्मेशन 
पिटीशन क्र. 02/2094 तसेच अनुषंगीक अपील व इतर न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने 
कामकाज पहाण्यासाठी अँड. राजा ठाकरे व अँड. अवधुत चिमलकर यांची अनुक्रमे विशेष सरकारी 
अभियोक्ता व सहायक विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून विधी व न्याय विभागाने संदर्भ क्र.१ अन्वये 
नियुक्‍ती केलेली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. राजा ठाकरे व अँड. अवधुत चिमळलकर यांना 
प्रतिदिन खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
अँड. राजा ठाकरे 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. २,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन लाख फक्त) 
विचारविनिमय फी/ प्रतितास/ तासाचा भाग )- रु.२५,०००/-(अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्त) 
अँड. अवधुत चिमलकर 

प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ७५,०००/- (अक्षरी रुपये पंचाहत्तर फक्त) 

विचारविनिमय फी/ प्रतितास/ तासाचा भाग )- रु.७,५००/-(अक्षरी रुपये साडेसात हजार फक्त) 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, 
अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित करून घेण्यात 
यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍त यांनी 
घ्यावी. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी, अँड. राजा ठाकरे व अँड. अवधुत चिमलकर यांना अपरिणामकारक 
सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोळीस -(००)१०१, गुन्हा अन्वेषण 
आणि दक्षता (००)(०५) दहडातवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत) व्यायसायिक व 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२३/प्र.क्र.१५२/पोल-१० 


विशेष सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ मधील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालय व 
मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशोष सरकारी अभियोक्त्यांना फी अदा 
करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१२३४२२९२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
HARESHWAR IN, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ठा 


2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1bd37af6d50b3277469ad6a9 


N A M D ) E 55fe42051469194c47c2d0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB53 


13B50COD9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR 
S A H A N E NAMDEO SAHANE 


Date: 2023.09.08 12:40:00 +05'30' 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत: 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, नागपाडा, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. अँड.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७, रघुनाथ दादाजी स्ट्रिट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

७. अँड. अवधुत चिमलळकर, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७, रघुनाथ दादाजी Rec, फोर्ट, 
मुंबई- ९४००००१ 

८. विधी व न्याय विभाग (अ-शाख), मंत्रालय, मुंबई 

९. निवड नस्ती (पोल-१०).. 


Cc AW AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


